कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये भात पड 
क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी 
(TRFA- 7?॥569 कार्यक्रमास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-/प्र.क्र.६२/४अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२० 


१. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
WAFile No. 2-9&/2020-NFSM (FTS: ८३२७७, Dt.20/04/2020 

२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२ /8-H, दि.२८/०५/२०२० 

३. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.9०1॥॥./8त)-१/९5७॥॥/॥३५/7.९०.१५/१९६७३/२०, 
दि.२०/०८/२०२० 

४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
TA File No. 2-39/209¢-NFSM (Pt) Dt.08/08/2020 

५. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र.१/राअसुअ/187//प्र.क्र.१५/२०/२१९७२, 
दि.११/०९/२०२० 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने सन २०२०-२०२१ करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिकांकरीता 
₹ २३३८९.२३० लाख निधीच्या कृती आराखड्यास (केंद्र हिस्सा ६०% + राज्य हिस्सा ४०% ) संदर्भ क्र.१ येथील 
दि.२० मे, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये मंजूरी दिलेली आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाच्या दि.०४ मे. 
२०२० च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.२ नुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिकांकरीता 
रु.७९४०.५९ लाख (केंद्र हिस्सा रु.४७६४.३५४ लाख--राज्य हिस्सा रु.३१७६.२३४ लाख) रकमेच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २८ मे, 2029 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. 


सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) कृषि आयुक्तालयाने सादर केलेल्या संदर्भ क्र.३ येथील दि.२०/०८/२०२० 
केलेल्या प्रस्तावास केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दि. ०९/०९/२०२० च्या पत्रान्वये एकूण रु.१२७३.८०० 
लाख रकमेच्या कृती आराखडयास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने सन २०२०-२१ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानातंर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्याचा (TRFA- ?५॥॥$७$ कार्यक्रम राबविण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-/प्र.क्र.६२/४ओ 


शासन निर्णयः 

१. सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये 
कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) रु.१२७३.८० लाखाचा (hs हिस्सा 
रु.७६४.२८० व राज्य हिस्सा रु.५०९.५२०) लाख रकमेच्या कार्यक्रमास खालील अटी व शातींच्या अधीन 
राहून मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 

i. सदर कार्यक्रम राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राबविण्यात यावा. 

ii. या कार्यक्रमातंर्गत वापरले जाणारे वाण १० वर्षाच्या आतील असावेत. 

॥. या कार्यक्रमातंर्गत घेतळी जाणारी प्रात्यक्षिके आयसीएआर (ICAR) किंवा कृषि विद्यापिठाने (SAv) 
शिफारस केलेली असावीत. 

IV. सदर प्रात्यक्षिकांचे जिओ टॅगींग (Geo Tagging) करण्यात येईल. 

२. सदर कार्यक्रमाचे घटक/उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक लक्षांकाचे वितरण सोबतच्या 
परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केले आहे.सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या 
प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र 
व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२०-२१ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 


तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीकसंवर्धन २४०१- पीकसंवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (००) (१०२) अन्नधान्य पिके 
(००) (२५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय (co) (३३) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
सर्वसाधारण अन्न सुर Pee TAR om 
अन्न सुरक्षा अभियान- पिके अन्न सुरक्षा अभियान- पिके 


(केंद्र हिस्सा) (६०% केंद्र) (२४०१ ४६१४) | (राज्य हिस्सा) (४०% राज्य) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत)३३, अर्थसहाय्य । (२४०१ ॥२३४ (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 


३३, अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 


(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना | (००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(००) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (००) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 


अनुसूचित जाती | अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती | (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), उपयोजना (२४०१ 8११४), 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-/प्र.क्र.६२/४ओ 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 

अनुसूचित जमाती । जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(०१) (२१) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय । (०१) (२२) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (2809 ॥५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) 
३३, अर्थसहाय्य (२४०१५५६६) ३३, अर्थसहाय्य 


४. सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 
अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 
१ | आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


५. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सदर रु.१२७३.८० लाख रकमेच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात 
यावी. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१००११७५१०५५००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ; 
Sugriv Sambhaji : 


Dhapate 2 ट व्या 
(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-/प्र.क्र.६२/४अओ 


५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ. 


टल & | 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-/प्र.क्र.६२/४ओ 


सन २०२०-२१ करीता भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी 
(TRFA-PULSES) कार्यक्रम 


तपशील 


सुधारीत तंत्रज्ञानावर आधारित पीक प्रात्यक्षिके 


अनुदानाचा दर 


(रु. लाख) 
केंद्राकडून मंजूर कार्यक्रम 
आर्थिक 
भौतिक | केंद्र राज्य एकूण 
हिस्सा | हिस्सा | 88" 


पाता रु. ९००० प्रती 
अ) हरभरा हे २८५० | ५३१.९००  ३५४.६००  ८८६.५०० 
भू . 
रु. ९००० प्रती 
ब) लाखोळी 8 हे १५० ८.१०० ५.४०० | १३.५०० 
एकूण १ १०००० | ५४०.००० | 3§0,000 900,00 
उत्पादन निविष्ठा - 
अ) प्रमाणित बियाणे वितरण 
i) हरभरा ग प्रती १२००० | १८०.००० १२०.०० ३००.०० 
| — : : : 
; क्विटल 
ब) उत्पादन निविष्ठा (IPM) - 
रु & 
i) पीक संरक्षण औषधे न द प्रती १६०००० ३०.००० २०.००० ५०.००० 
एकूण २ओ ते २ब) Po | 240.000 | १४०.००० | 340,000 
द पीक पद्धतीवर आधारीत रु. १४००० ie oe क जण 
Oo .~CO .५२० .८०० 
प्रशिक्षण (४ सत्र) प्रती ; 
एकूण एकंदर ७६४.२८० | ५०९.५२० | १२७३.८० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


